सन २०२२-२३ मध्ये पहिल्या टप्प्यात 
विविध कृषि पुरस्कार विजेते शेतकऱ्यांचा 
सत्कार करण्याकरिता निधी वितरीत 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- पुरस्कार -२०२२/प्र.क्र.११६/४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०८ एप्रिल, २०२२ 


कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. कृभूपु-२०१७/प्र.क्र.६२/११-अ, दि.०२/०२/२०१९ 
कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. पुरस्कार-२९१९/प्र.क्र.9०/४-अ, दि.२०/०९/२०१९ 
कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. पुरस्कार-१०२०/प्र.क्र.२९/४-अ, दि.३१/०३/२०२१ 
कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. पुरस्कार-२०२१/प्र.क्र.६५/११-ओ, दि.२०/०९/२०२१ 
कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृमावि/विप्र-४/निधी वि./१०५९२/२०२२, दि.१७/०३/२०२२ 
वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४/०४/२०२२ 
प्रस्तावना :- 
राज्यातील कृषि व पूरक क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या शेतकरी व संस्था यांना दरवर्षी विविध 
कृषि पुरस्कार देवून त्यांचा गौरव करण्यात येतो. विविध कृषि पुरस्कार योजनेसाठी सन २०२२-२३ करिता 
रु.५८८.४६ लाख तरतूद अर्थसंकल्पीत केली आहे. सन २०१७, २०१८ व २०१९ या वर्षाच्या विविध कृषि 
पुरस्काराच्या वितरणाचा कार्यक्रम लवकरच आयोजित करण्याचे नियोजन असून त्याकरिता रु.२५०.७० लाख 
निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती कृषि आयुक्तालयाने संदर्भाकित पत्रान्वये केली आहे. 
वित्त विभागाच्या संदर्भांकित दि.०४.०४.२०२२ च्या परिपत्रकातील तरतुदीनुसार विभागास 
अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या go टक्के निधी वितरणाचे अधिकार दिले आहेत तथापि, सदर निधी दर महिना ७ 
टक्के याप्रमाणे विभागास अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात येईल sen सूचना वित्त 
विभागाकडून प्राप्त झाल्या आहेत व त्यानुसार योजनेच्या लेखाशीर्षाखाली रु.४१.१९ लाख निधी वितरणासाठी 
बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध झाला असून तो वितरित करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


१. सन २०१७, २०१८ व २०१९ या वर्षातील विविध कृषि पुरस्कार विजेते होतक-यांचा सत्कार करण्याकरिता 
रु.४१.१९ लाख (रुपये एकेचाळीस लाख एकोणिस हजार फक्‍त) निधी वितरणास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. विविध कृषि पुरस्कार विजेते होतक-यांचा सत्कार करण्याकरिता वितरीत केलेला रु.४१.१९ लाख निधी सन 
२०२२-२३ करिता मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा:- 


मागणी क्र.डी-३ 

२४०१-पीक संवर्धन 

१०९-विस्तार व शोतकरी प्रशिक्षण 
०१-माहिती व प्रसार 

(०१) (०३) पीक स्पर्धा (कार्यक्रम), 
(२१०१ ०७५३) ५०, इतर खर्च 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार -२०२२/प्र.क्र.११६/४-ओ 


३. सन २०२२-२३ मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने निधी 
आहरण व वितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
आयुक्तालय आयुक्‍त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१ कृषी 
स्तर कृषी आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४/०४/२०२२ 
नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकातील 
तरतुदीनुसार विभागाना एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ७ टक्‍के तरतूद दर महिना वितरित करण्याच्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०४१११४५९२९९३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by MAHENDRA SOPAN GHADGE 
Date: 2022.04.11 15:00:42 +05'30' 


(महेंद्र घाडगे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
११. विभागीय कृषी सहसंचालक, नाशिक 

१२. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, नाशिक 

१३. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार -२०२२/प्र.क्र.११६/४-ओ 


१४. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१७. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 

१८.वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१/ अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 
१९. निवड नस्ती-४ओ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


